मृत बंदी मदनय्या रामय्या लेंकला याच्या 
जवळच्या नातेवाईकास आर्थिक मोबदला 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एनएचआरसी-०९१३/प्र.क्र.८८९/१३/तुरुंग-३ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०१५ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः एनएचआरसी-०९१३/प्र.क्र.८८९/१३/तुरुंग-३, दि. १० जुले, २०१५ 
२) कारागृह उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र  क्रमांक- 
अपोमसंवकामसनि/पुणे/का-८/प्र. क्र.१११५/८५२५, दि. १७.८.२०१५ 


शासन शुद्धीपत्रक- 


उपरोक्त वाचा-२) येथील शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक- २ मधील पहिल्या ओळीत नमूद 
मुख्य लेखाशीर्ष “२०५६, तुरुंग (००) १०१-"तुरुंग" (00) (०३) इतर तुरुंग (२०५६ ००५३) ५० इतर खर्च 
(दत्तमत)” ऐवजी “२०५६, तुरुंग (२०५६ ००४४) ५० इतर खर्च ” असे वाचावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८२०१४०७३१८५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak 
D e e p a k Keshav Jadiye 

DN: CN = Deepak Keshav 

Jadiye, C=IN,S= 
Ke S h av Maharashtra, O = Govt. of 

Maharashtra, OU = Home 

Department 


J d i Date: 2015.08.20 15:36:37 
adiye ७: 


दीपक जडीये 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य 
२. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एनएचआरसी-०९१३/प्र.क्र.८८९/१३/तुरुंग-३ 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग,नागपूर 

६. अधीक्षक, मोर्शी खुले कारागृह, जि. अमरावती 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती 

८. वित्त विभाग (व्यय ८), मंत्रालय मुंबई 

९. गृह विभाग ( बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई 

१०.गृह विभाग ( तुरुंग-२), मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती, तुरुंग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


